








श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर 


२० 5: पुण्यतिथी महोत्सव 











चेतन्य स्मरण 


शतसांवत्सरिक पुण्यतिथी महोत्सव-२०१३ 





प्रकाशकः श्री. श्री.ग. दामले 
कार्यवाह, श्रीसद्गुरू ब्रह्मचैतन्य म 
मु.पो. गोंदवले, ता. माण, जि. सातारा 
दूरध्वनी ; ०२१६५ - २५८२९२ 


७ पवित्र स्थानाचे दर्शन, पृ.५ 
० श्रीगांदवलेकरमहाराज संक्षिप्त चरित्र, पृ.९ 
७ थोडे मागे वळून पाहताना पृ.१३ ७ श्रीमहाराज व्यक्तीदश र्‌ 
- श्री. गो.सी गोखले पृ.३५ ७ शतसांवत्सरिक महोत्सवाची पूर्वतयारी 
- रविंद्र पाठक पृ.४३ ७ शंभर वर्ष पूर्ण झाली पृ.५५ ७ क्षेत्र गोंदवले 
€ माणगंगा ते नामगंगा, पृ.६0 नामसाधना अभ्यास शिबिरे, संकलन : संपादक मंडळ 
. पृ.९0 ७ समाधान पाहिजे असेल तर- पू. श्री के वि. बेलसरे, पृ.९३ 


संपादक : श्री. राजाभाऊ मराठे 
श्री. रविंद्र पाठक 








जी 


ह र. च 



















ee 















७ श्री महाराजांच्या रत्नहारातील माणिकमोती - ७ श्रीआनंदसागरमहाराज - केलास 
गिंदोडिया पृ.१0२ ७ श्रीब्रह्मानंदमहाराज - दत्ताण्णा इनामदार पृ.१0५ ७ श्रीरामानंदम 
रामदास आचार्य पृ.११0 ७ डॉ. श्रीकुर्तकोटी - एन.बी. दीक्षित पृ.११३ ७ श्रीप्रह i 
विनायकराव धानोरकर पृ.११६ ७ श्रीभाऊसाहेब केतकर - शालिनीताई गोखले पृ.११९ 
श्रीतात्यासाहेब केतकर - गो.सी. गोखले पृ.१२३ ७ ब्रह्मानंद सांगू किती - रविंद्र पाठक 
2 ® पू. बाबा बेलसरे ... - गो.सी. गोखले (पुनर्मुद्रण) पृ.१३७ ७ तीर्थरूप बाबा — 
श्रीपाद बेलसरे पृ.१४६ ७ गोंदवले ऐसे क्षेत्र ... - श्रीपाद जोशी (पुनर्मुद्रण) पृ.१५२ 
गो. सी. गोखले आमचे बाबा - गोखले परिवार पृ.१५६ ७ श्रीमहाराजांची प्रवचने 
आचार्य अत्रे (दै. मराठा अग्रलेख) पृ.१५९ ७ श्रीचैतन्य रुग्णालय - संकलन : 
डॉ. राजेंद्र वाघमोडे पृ.१६२ ७ गोंदवल्याच्या ह्या भूमीत ...- पू. श्री. 
बाबा बेलसरे पृ-१७० ७ एका साधकाची विचार सुमनं : पृ. १७४ 















जे 










७ श्रद्धांजली विभाग, पृ. १७२ 








संपादन सहाय्य : श्री. आशुतोष केळकर मुद्रक : के. जोशी आणि कंपनी 
श्री. शैलेश ढेरे १७४५/२ सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३० 


स्वागत मूल्य : रु. ८०/- 





हजारो भक्तमंडळी श्रीक्षेत्र 


गोंदवल्यास येतात. येथील 


| 


श्रोमहाराज त्यांना नामस्मरण 


७) 


4 





x 


श्रीमहाराज म्हणजे अनंत दुःखी 
उ कष्टी जीवांचे उद्धारकर्ते 
आहेत. या भवसागरातून जर 
तरून जावयाचे असेल तर 
aa’ हे एक सोपे साधन आहे, 


असे त्यांचे सांगणे आहे. 


Sis 


उातावरणाने आकर्षिली जातात. 


करण्याची प्रेरणा व शक्ती देतात. 








* सन १९४९, चिंतामणी श्रीराममंदिर 
उलडापनाप्रसंगी पू. तात्यासाहेब केतकर, 
उ. काबा बेलसरे आणि भक्तगण 
> सन १९५५, समाधीमंदिरासमोर 
तात्यासाहेब केतकर, प्रह्लाद महाराज, 
गोजगन्नाथपंत आठवले ब श्रीगोपाळस्वामी 
उञि भक्तगण 

१९६० च्या दशकातील 
झूूछोमदिरासमोरील श्रीं'चा पालखी सोहळा 













च्या पेटीसमबेत पू. तात्यासाहेब केतकर 
जे त्री. गणपतराव दामले 








अन्नदान ही गोंदवल्याची 

Sardi आहे आणि रामनाम हा 
गेंडवल्याचा धर्म आहे. या दोन 
उटी येथील स्थानाचे सामर्थ्य 
Sasa. ही संस्कृती आणि 
ज्ज॑ ज्या घरात पाळला जातो ते 
तत्तले. या असंख्य 

मंडळींची घरे, ज्यामध्ये धर्म 

= संस्कृती जोपासली जाते ती 


जा म्हणजे 'गोंदवले'च आहे. 


के 









aE असलेले), पू .श्री बाबा बेलसरे 
ऊन मघ्ये बसलेले) व श्रींचे इतर भक्तगण 
जल्छ लाऊन, इथे उतरायला 











पूजा करताना. 
जज्बसाहेब केतकर श्रीं'च्या पेटीसमवेत. 














१९ 


a: | येथील 
> ब्रत्मचैतन्य महाराजांचे 
च्ञधिमंदिर अनुगृहितांना 
ज्ज भक्तांना आपल्या 
ज्ञजोळसारखेच वाटते. 
ःहराला पारख्या झालेल्या 
SS तर हे प्रत्यक्ष 
SSS वाटते. आमचे 
Sas आमचे कोडकौतुक 
Sa, भक्तिप्रेमात रंगवून 


टाकतात. 


4° 














ज्डरुडासिनी औक्षणाच्या तयारीत 

3 च्या दशकातील श्रींची आरती 
>ग्णासाहेब गाडगीळ व 

Ses दामले सेवेकऱयांशी चर्चा करताना. 











| अन्नदान प्रिय 
चते. संस्थानच्या 
जचमंडव्ठींनी व सेवाभावी 
अक्तांनी मुक्त अन्नदानाचे व्रत 
Sarid अव्याहत चालू 
Sas आहे. भोजनातील 
Ss पदार्थ, आपल्या 
ऋजोत्ठ-माहेरच्या 
जउणाप्रमाणेच नेहमी रूचकर 


Soa हा सर्वांचा अनुभव 










छू 

=: 

== 

- पटांगण, प्रसाद वाटपाची तयारी #4 
Sosa थंडीत चहापानाची तयारी 

डः आत तयार झाला 


ee २70४ - पत्रावळीची मौजच न्यारी 








गोखले FETE गेल्याउावकाच THT म्हणाजे 
श्रीमहाराजांच्या BHAT एुढे अलेला HINT TE 





श्रीमहाराज समाधिथ ser एक VOGT कालावधी उलरत आहे.त्यांनी घालून 

दिलेल्या VIMAR GAY बत्यसारी जाणले अभ्यासू नाफ्फेयी BRT AS 
उणसनेत कदापी रबेड पडू नये याची दक्षता घेऊन FH १८३५ अथलि 

अन १९२३ ला ATTA घेतली, GO VIMAR ST SCT बाह उफलेला TATA 

TET IAT RE कार्ययेल अकलेल्य Pacey लेच कार्यकत्यीचा ओसरत ok 


पहिली ७५ वर्षे 
कालखंड १९१३ ते १९८८. 

(१) श्रींच्या समाधीची स्थापना : 
शंभर वर्षांपूर्वी, मार्गशीर्ष वद्य दशमी शके १८३५ 
यादिवशी, श्रीमहाराजांनी भौतिक देहाचा त्याग 
केला. सध्या समाधीचे आवार म्हणून जे 
दिसते त्या ठिकाणी त्या काळी श्रींची गोशाळा 
व गायींची देखभाल करणारे 'गायमास्तर' 
अभ्यंकर यांची राहण्याची झोपडी, या दोन 
कच्च्या वास्तू आणि गायींसाठी लागणाऱ्या 
गवताच्या गंजी, याशिवाय काहीही नव्हते. 
देह ठेवण्याच्या आदल्या दिवशी संध्याकाळी 
तेथे जाऊन आपल्या सर्व गायीच्या पाठीवर 


६0 शतसांबत्सरिक पुण्यतिथी महोत्सव २0 १३ 


OSS SSS SSS 


आपला मायेचा हात फिरवून, श्रीमहार 
म्हणाले, “मी थोडा वेळ इथे बसतो.” लगेच 
कोणीतरी पुढे होऊन ती जागा झाडून स्वच्छ 
केली आणि श्रींसाठी एक खुर्ची मांडली. तीळ 
बसून सर्वांशी बोलण्याच्या ओघात ठे 
“ही जागा फार छान आहे. इथे चे 

येऊन राहावे असे मला फार वाटते.'' दस 
दिवशी पहाटे श्रींनी देहत्याग केला. तेव्ह 
त्यानतरच्या व्यावहारिक व्यवस्थेचा विचर 
करता श्रींच्या वरील उद्गारांची आठवण 
होऊन, गोशाळेतल्या त्या विशिष्ट ठिकाणीच 
देहाचे अंतिम विसर्जन करण्याचा निर्णय घेण्यात 
आला, आणि श्रींच्या त्याच सूचक शब्दांना 






अनुसरून त्या देहाच्या दहनाने पवित्र झालेल्या 
त्याच जागी समाधी उभारावी असेही ठरले. 
ती सज्जनगडावरील श्रीसमर्थांच्या समाधीच्या 
पद्धतीची, म्हणजे तळघरात असावी असेही 
लवकरच ठरले, आणि त्याप्रमाणे कामास 
सुरुवात होऊन पहिल्या पुण्यतिथीउत्सवाचे 
आत गाभारा आणि संगमरवरी सिंहासनही 
तयार झाले. 


याठिकाणी स्थापन करावयाच्या पाटुकांसंबंधी 
विचार करतांना एक मागील घटना श्रीब्रह्मानंद 
व श्रीमहाभागवत यांच्या लक्षात आली. ती 
अशी की, इ.स. १९0९ मध्ये श्रीमहाराज 
कर्नाटकचे दौऱ्यावर असताना ते कुर्तकोटीस 
गेले होते. त्या आधीच श्रीमहाभागवतांच्या 
मनात आले होते की आपल्या गुरूंच्या पादुका 
नित्यपूजेसाठी आपल्या घरात असाव्यात 
आणि या हेतूने काळ्या पाषाणाच्या घोटीव 


पादुका व भोवती कुंडलिनीप्रतिक नागाचे 


वेटोळे आणि त्यावर उभारलेला फणा, अशा 
स्वरूपाच्या त्यांनी करवून आणलेल्या होत्या. 
श्रीमहाराजांना आपल्या घरीनेऊन त्या पादुकांवर 
प्रत्यक्ष उभे करून त्यांची महापूजा केली होती. 
स्थापनेबाबत मात्र श्री म्हणाले होते की, 'पुढे 
ते योग्य वेळी होईल' हेही सूचक उद्गारच 
होते हे ध्यानी घेऊन आता समाधिस्थानी त्या 
पादुकांची स्थापना करण्याचे ठरले, आणि 
त्याप्रमाणे पहिल्या पुण्यतिथीउत्सवाच्या 
पहिल्या दिवशी, मार्गशीर्ष वद्य प्रतिपदा शके 
१८३६ या दिनी विधीपूर्वक स्थापना झाली. 


(२) पुण्यतिथी महोत्सव 
पहिल्या आणि पुढील वर्षी दुसऱ्या उत्सवास 
श्रीब्रह्मानंद स्वतः उपस्थित राहिले, आणि 
उत्सवाची तपशीलवार पद्धती त्यांनी घालून 
दिली. सद्गुरूंना अत्यंत प्रिय असलेल्या 





समाधी मंदिर सुमारे १९३२ 


शतसांवत्सरिक पुण्यतिथी महोत्सब २०१३ ६१ 


गोष्टी दोन : अन्नदान आणि = 
स्वाभाविकच, अन्नदानासाठी आवश्यक 
असणाऱ्या कोठीचे पूजन ही उत्सवातील 
अगदी प्रारंभिक गोष्ट. याचे पाठोपाठ, दहा 
दिवसांचे अखंड नामस्मरण आणि नामसंकीर्तन 
याची सुरुवात. प्रतिपदेचे दिवशी नित्याप्रमाणे 







समाधी मंदिर सुमारे १९५८ 
महारुद्र व लळिताचे कीर्तन होऊन द्वादशीला 
पहाटे धनुर्मासानिमित्त सूर्योदयात श्रींना नैवेद्य 
होतो. आता इतकी वर्ष होऊन गेली तरी 
मूळ कार्यक्रम श्रीब्रह्मानंदमहाराज यांनी घालून 
दिलेल्या पद्धतीनेच आजही चालू आहेत. 
कालमानाने तपशीलात काही फरक पडला 








काकडा व पंचपदी झाल्यावर कोठीपूजन 
व अखंड नामस्मरणाचा प्रारंभ अशी प्रथा 
त्यांनी घालून दिली. नामाचा हा पहारा 
दशमीचे दिवशी महानैवेद्य होईपर्यंत असतो. 
्रीब्रह्मानंदमहाराज यांनी पहिल्या वर्षी स्वत: 
हजर राहून उत्सवाचा कार्यक्रम कसा असावा, 
किती दिवस असावा, वगैरे पद्धत घालून 
दिली. उत्सवानंतर एकादशीस प्रक्षालपूजा, 


६२ शतसांवत्सरिक पुण्यतिथी महोत्सव २0१३ 


असेल तेवढाच. 


उत्सवात प्रथम मिणमिणते कंदील ब दिवे 
असायचे. हे दिवे रोज स्वच्छ पुसणे, तेल-बात 
पाहणे, हेही एक कामच असायचे. त्यानंतर 
उत्सवात गॅसच्या पेट्रोमॅक्स बत्त्या वापरण्यास 
सुरुवात झाली. प्यायचे व स्वयंपाकाचे पाणी 
विहिरीतून रहाटाने काढून भरावे लागे. नंतर 
विहिरीला रहाटगाडगे बसवले. ते सारखे 









मंडळींची प्रार्थना व्हायची व मगच जेवायला 
सुरुवात व्हायची. पंगत उठताना 'उपासनेला 
दृढ चालवावे' हा श्लोक म्हणून मगच पंगत 
उठायची. 

श्रीब्रह्मानंदमहाराज यांनी घालून दिलेल्या 
पद्धतीप्रमाणे उत्सव साजरे होत असत. ती 
चौकट आजपावेतो अजिबात बदललेली 
नाही. जुनी मंडळी जाऊन त्या जागी नवी 
मंडळी येत, परंतु मूळ पायात बदल नाही. 
भक्तमंडळींच्या उत्कट इच्छाशक्तीने व श्रींचे 
कृपेने उत्सव आनंदात पार पडत. सुरुवातीस 
उत्सवाचे स्वरूप लहान होते. परंतु कधी 
काही कमी पडत नसे. श्रीमहाराज सर्व गरजा 
पुरवत असत असे म्हणण्यास काही दुमत 





नाही. १९३0 सालचे उत्सवाचे अगोदर एक 
आश्चर्यकारक घटना घडली. एक इन्शुअर्ड 
पाकिट आले. त्यात एक रेल्वे रसीद व 
कोरेगावहून गाडीने माल आणणेस खर्चाकरिता 
रोख रक्कम रु. 200/- होती. वर्षास व 
पुण्यतिथी महोत्सवास पुरेल एवढे धान्य, 
गूळ, किराणासामान आले होते. त्यासोबत 
एक चिट्ठी होती. त्यावर आशीर्वाद! व 
खाली 'श्रीरामम अशी सही होती. लगेच 
कोरेगावहून माल सोडवून घेतला व कोठीत 
भरणा केला. हा प्रकार सतत बारा वर्षे चालू 
होता. हे धान्य कोठून पाठवले जाते ह्याची 
संशोधनप्रिय मंडळी जागरुकतेने चौकशी करू 
लागली; परंतु दरवर्षी वेगळ्या ठिकाणाहून 





समाधी मंदिर सन २0१३ 


शतसांबत्सरिक पुण्यतिथी महोत्सव 2023 ६५ 








: समाधीमंदिर व इतर इमारती 
श्रीब्रह्मानंदमहाराजांच्या देखरेखीखाली, 
मार्गदर्शनाखाली समाधीमंदिर बांधून घेतले. 
बहुतेक सर्व काम १९१८ सालपर्यंत पूर्ण झाले 
होते. श्रीब्रह्मानंदमहाराज यांनी १९१८ साली 
भाद्रपद अमावस्येस देह ठेवला व श्री आईसाहेब 
यांचे त्यानंतर बरोबर एक महिन्याने गोंदवले 
येथे देहावसान झाले. श्रीआईसाहेब यांची 
समाधी श्रीमहाराजांचे समाधीमंदिरापासून 
जवळच उत्तरेचे बाजूस बांधण्यात आली. पुढे 
सीताबाई दांडेकर यांचे पुढाकाराने १९३५ चे 
सुमारास त्यावर दगडी मंदिर बांधण्यात आले. 


श्रीआईसाहेबांचे देहावसान झाल्यानंतर 
थोड्याच दिवसांत श्रीमहाराजांचा घोड़ा बत्ताशा 
याने श्रींचे समाधीपुढे पटांगणात येऊन प्राण 
सोडला. त्याच जागी त्याचे स्मारक करण्यात 
आले आहे. 

गोपालकृष्णमंदिर : सज्जनगडला ज्याप्रमाणे 
खाली समाधी a त्यावर राममंदिर आहे. 
त्याप्रमाणेच गोंदवल्यास योजना करावी असे 
शरीब्रह्मानंदमहाराज यांनी ठरविले. गोशाळेचे 
प्रतीक म्हणून हे गोपालकृष्णमंदिर बांधले 
आहे. श्रीमहाभागवत यांनी अत्यंत देखणी 
अशी श्रीगोपालकृष्णमूती करवून घेतली. तिची 
स्थापना सन १९२0 मध्ये बापूसाहेब साठ्ये 
यांचे हस्ते करण्यात आली. ह्या कामी मल्लाप्पा 
रोण (हुबळीकर) यांनी पुढाकार घेतला होता. 
सन १९३५ चे सुमारास श्रीआईसाहेबांचे मंदिर 
बांधून तयार झाले. 


समाधीमंदिराचे शिखर : श्री. नारायण 
कुदापूर यांचे देखरेखीखाली श्रीगोपालकृष्णाचे 

















शतसांवत्सरिक पुण्यतिथी महोत्सब २०१३ 


मंदिरावर शिखर बांधण्यास सुरुवात झाली. 
परंतु ते काम पुरे होण्याचे आतच ते गेले. 
अपूर्ण राहिलेले शिखर १९५२ च्या सुमारास 
बीज पडून नादुरुस्त झाले. त्यानंतर ते सर्व 
दुरुस्त करण्यात आले. 

समाधीमंदिर सभामंडप : समाधीमंदिराचे 
सभामंडपास भिंती नव्हत्या. त्या नारायण 
कुंदापूर यांचे पुढाकाराने पूर्ण बांधण्यात 
आल्या. 


(५) गोरक्षण 

श्रीमहाराजांचे गायींवर अतिशय प्रेम होते. ते 
वारंवार गोशाळेत जाऊन गाईंची व्यवस्था 
नीट होत आहे ना याची खात्री करून घेत. 
अभ्यंकर, भगवानराव ह्यांना तीच सेवा दिली 
होती. त्यानंतर गायींची सेवा विश्वनाथबुवा, 
बसाप्पा ही मंडळी करत. पाठकमास्तर, 
गणपतराव जोशी इत्यादी मंडळीही गायींचेकडे 
लक्ष देत. 

श्रींचे निर्वाणानंतर एकदा मोठा दुष्काळ 
पडला व गोशाळेतील गायींना कडबा नाही 
अशी अवस्था झाली. वाहतुकीची साधने 
नसल्यामुळे दुसरीकडून कडबा आणणे शक्य 
नव्हते. त्यामुळे त्यावेळी हे गायींचे मोठे खिल्लार 
पुण्यास आणले. तळेगावजवळ तळवडे येथे 
गणपतराव दामले यांची जमीन होती, त्यातून 
कड़बा-गवत पुण्यास आणत. शिवाय इतरत्र 
हिंडून कडबा गोळा करीत. शनीच्या पाराचे 
मागील बाजूस एक बखळ होती तेथे या गायी 
ठेवल्या होत्या. त्यावेळी वासुदेवराव फडके 
व गणपतराव दामले यांनीही इतरांचे बरोबर 





























६९ 





@ सन २०१२ पुण्यतिथी उत्सव 
“श्रीची समाधीची फुलांची आरास 





सन २०१२ का 
©  ऊर्वक्रेटी व/चिंदनकी क्षकानिवाय इमारत हि 
@ चिमणी शक्रतिन्रार मातीत व्लल्का वटके उद्घाटन 











£ पेल भक्तांना प्रसाद सेवनाची नूतन व्यवस्था 
© SS परिसरात पाण्याने तुडुंब भरलेले बंधारे 








'चे वस्तूसंग्रहालय 


“aff 


थानाजवळील 


च्या जन्मसः 


= 


श्रीं च्या वस्तू संग्रहालयातील 'श्री'ची मूती 
नाजवळी 


aff 


क 
‘ 











तर ब्रह्मानंद सभामंडपात जप करताना श्रीं चे भक्तगण (सन २००९) 
७ नव्याने उभारलेली प्रशस्त श्री ब्रह्मानंद कोठी (सन २०१२) 





सन २०१२-१३ 
© दुमजली स्वच्छता गृह आणि स्नानगृह व शेजारी मध्यवर्ती वस्तू भांडार इमारत 
© अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी सुसज्ज जनरेटर सेट 























G आहे. यंदा शतसांवत्सरिक वर्षातील 
गुरुपौर्णिमा उत्सवात सुमारे ३८,000 भक्तांनी 
तिथे प्रसादभोजन घेतले. 


प्रसादभोजनाची गर्दी दररोजच्या ४00- 
५00 वरून 2000 ते ३000 वर गेली. दर 
पौर्णिमेला तर २0 ते ३८ हजार पान होते. 
पूर्वीसारखे लोकांना खाली मांडी घालून 
बसायची सवय राहिली नाही. यासाठी 
टेबल-बाके आणावीत, स्वच्छतेसाठी व वेळ 
वाचण्यासाठी सेवेकऱ्यांनी रांगेतून येणाऱ्या 
भक्तांना ताटे वाढून द्यावीत या पर्यायाचा 
बिचार सुरू झाला. हा काळानुरूप बदल 
पण तो अपरिहार्य होता. आत श्रींचे मूळ 
तत्त्व अन्नदान’ हे अबाधीत होते. पूर्वीचाच 
वेळेचा वक्तशीरपणा होता. आणि विशेष 
म्हणजे प्रसाद ग्रहण करणारे भक्त व वाढणारे 
सेवेकरी दोघांच्या सोयीचा होता यामुळे 
सर्वाच्या पसंतीला उतरला. आता एकाच 
वेळी ३,000 पानांसाठी भाजी, आमटी, 
शिरा शिजेल एवढी भली मोठी १२-१५ 
पातेली आणली गेली. तेवढ्या मोठ्या 
तितक्याच चुली बांधल्या गेल्या. भक्तांसाठी 
३00 किलो भात अर्ध्या तासात शिजेल असे 
५ वाफेवरचे कुकर्स व त्यासाठी २ बॉयलर्स 
आता आहेत. सगळंच अवाढव्य झाले पण 
प्रसादाची चव तीच आहे कारण श्रीगुरूची 
त्यावर नजर आहे. 

हीच गोष्ट भक्तांना उतरण्याच्या सोयीची. 
२५ वर्षांपूर्वी ६0-७0 खोल्या होत्या. आज 
जवळपास दोनशेच्या वर आहेत. आपल्या 
सर्वाच्याच घरात सोयी चोर पावलाने 
आल्यात, स्वाभाविक देवाच्या दारातही 




















आम्ही त्याच्या अपेक्षा करू लागलो. पूर्वी 
एक मिणमिणता दिवा व झोपण्यासाठी एक 
सतरंजी एवढे सामान मिळाले तरी अप्रूप 
बाटे. आता बऱ्याचशा नव्या इमारतीत पुरेपूर 
प्रकाशाची सोय, पंखे, खोलीला लागूनच 
स्वतंत्र स्वच्छतागृह व खाटा, गाद्या व उशा 
दिल्या आहेत. एवढे असले तरी मूळ साधेपण 
कायम आहे. सोयीचे रूपांतर विलासात होऊ 
नये याची दक्षता घेतलेली आहे. कुठेही 
भपका नाही. वातानुकूल सोय नाही आणि 
मूळ तत्त्व कशाचेच द्रव्य घ्यायचे नाही ते 
आजही अनुसरले जात आहे. 
खुद्द समाधीमंदिरही किती बदलले! पहिल्याच्या 
दुप्पट विस्तार झाला. स्वच्छता व साधेपणा 
हे डोळ्यापुढे ठेवून त्याचे नूतनीकरण झाले. 
सभागृहात भिंतीवर संगमरवरी दगड चढला. 
समाधीमंदिरावरचे गोपाळकृष्णाचे मंदिर, 
समाधीमंदिर, तीर्थमंडप संगमरवरी दगड व 
ग्रॅनाईट यांच्या रंगसंगतीने प्रसन्न वातावरण 
निर्माण करते आहे. मंदिराचे दरवाजे- 
खिडक्या कोरीव कामात करून घेतल्याने 
पावित्र्यात भर टाकते. मंदिराचा कळस तर 
या सर्व वातावरणाचाच कळस. जवळजवळ 
७५ वर्षांपूर्वीचा आता ढासळू लागलेला अपूर्व 
नक्षीचा कळस जसाच्या तसा प्रमाणबद्ध व 
उत्तम रंगसंगतीचा बनवून घेणे एक आव्हानच 
होते. सतत दोन वर्षे अशा कारागिरीचा 
शोध चालू होता. श्रीगुरूवर निष्ठा ठेवून 
त्यांच्याकडील प्रत्येक गोष्ट ही अप्रतिमच 
असली पाहिजे या प्रेरणेने सेवा केली की योग्य 
व्यक्ती योग्य वेळी श्रीमहाराज उभी करतात 
याची ती प्रचितीच होती. सर्व बदलले परंतु 














८२ शतसांवत्सरिक पुण्यतिथी महोत्सव २०१३ 











